शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२३/प्र.क्र.१५/२३/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६. 
2) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था-३/२०२३/८९, दि.१५/०२/२०२३. 


शासन आदेठा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित विभाग प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ 
क्र.७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा हासन | कार्यभार | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र. | पदनामव कार्यरत | निर्णय क्रमांक व धारण कालावधीत कालावधी । नियमितपणे 
संस्थेचे नांव दिनांक केल्याचा | घेतलेल्यारजा | समाप्तीचा पुढे चालू 
दिनांक दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ २ ३ 8 4 & 9 
q | श्री. सूळ भागोजी ससेनि-३२१७/ | २७/१२/२०१८ | एकूण २० | १५/०१/२०२१ | १६/०१/२०२१ 
बापूराव, विभाग प्र.क्र.१३०/१७/ (म.पू) दिवस (म.नं.) (म.पू.) 
प्रमुख, तांशि-७, 
उपकरणीकरण दि.०३/०५/२०१८ 
अभियांत्रिकी, 
शासकीय 
तंत्रनिकेतन, 
यवतमाळ 
०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त विभाग प्रमुखांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 


०४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२३/प्र.क्र.१५/२३/तांशि-७ 


०५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२०१३४४४०२९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAMEER LAXMAN DHERE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
TION DEPART! 


AND 
‘MENT, postalC: , 


SAMEER 
LAXMAN DHERE ‘iscsi 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- संबंधित विभाग प्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ, 
६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


